Re याचिका क्र. 9433/2098 (राजाराम 
बापू पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. 
विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) मध्ये विशोष 
विधिज्ञ यांची वकील फी अदा करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-०२१९/प्र.क्र.२८/३-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :३० मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
१) रिट याचिका क्र.५६८७ / २०१२ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.०७.०६.२०१८ 
रोजी दिलेले आदेश. 
२) शासन आदेडा क्र. ससाका-२०१८/ प्र.क्र. १६८/ ३-स, दिनांक २५.०१.२०१९. 
३) अँड. विनीत बी. नाईक, (Special Councel) यांचे दिनांक १३.०२.२०१९ रोजीचे पत्र. 
४) विधी व न्याय विभागाचे पत्र क्र. १८६-२०१९/ ई- शाखा, दिनांक १८.०२.२०१९. 
प्रस्तावना: 


मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र.५६८७/ 2092 मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांनी दि.०७.०६.२०१८ रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरून सर्वोदय सहकारी साखर कारखाना लि. 
करंदवाडी, ता. वाळवा, जि. सांगली कारखान्यांचे सभासद श्री. विष्णु तुकाराम पाटील व इतर यांनी 
दि.११.०७.२०१८ रोजी राज्य शासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने शासनाने 
दि.२५.०१.२०१९ रोजी आदेश पारित केले. सदर आदेशाविरूध्द राजारामबापू सहकारी साखर 
कारखाना लि. साखराळे, ता. वाळवा, जि. सांगळी कारखान्यांने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट 
याचिका क्र. १६३३/२०१९ दाखल केली आहे. सदर प्रकरणी शासनाची बाजू मा. उच्च न्यायालयात 
प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या समंतीने अँड. विनीत बी. नाईक, (Special 
Counsel) यांची नियुक्‍ती केलेली आहे. 


सदर रिट याचिकेसंबंधी चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली बैठक 
(Conference) व शासनाने सहायक सरकारी वकील यांच्या सहाय्याने तयार केलेल्या शापथपत्राचा 
मसुदा Settle करण्याबाबतची वकील फी म्हणून त्यांनी आकारलेले व शासनास सादर केलेले 
वकील फीबाबतचे शुल्क अदा करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र. १६३३/२०१९ (राजारामबापू 
सहकारी साखर कारखाना लि. साखराळे, ता. वाळवा, जि. सांगली विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) 
मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासाठी अँड. विनीत बी. नाईक, (Special Counsel) यांनी 
दि.०८.०३.२०१९ रोजी सादर केलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने बैठक(0018/8708) व शपथपत्राचा 
मसुदा Settle करण्याबाबत व्यावसायिक शुल्क (वकीळ फी) अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०२१९/प्र.क्र.२८/३-स 


0 Professional fees for conference (For hour or any thereof) -Rs. 40,000/- 
O For settlling drafts of Reply Affidavit, other pleadings etc - 35. 40,000/- 
अ.क्र. देयकाप्रमाणे अदा १०% आयकर कपातीची एकूण एकूण देय 


PRGA रक्‍कम रू. आयकराची रकमेवर ४% रक्‍कम रूपये रक्‍कम रू. 
रक्‍्कमरू. शिक्षण उपकर (३--४) 


a | २ ३ 8 4 & 


a 4,00,000 १०,००० Yoo १०,४०० ८९,६०० 


०२. या शासन निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या रक्‍कम रू.८९,६००/- (एकोणनव्द हजार 
सहाशे फक्त) चा धनादेडा अँड. विनीत बी. नाईक यांच्या नावे काढण्यात यावा. तसेच धनादेडा 
मिळाल्याची पोचपावती घेण्यात यावी. 

०३. सदर रक्कम वितरीत करण्याकरीता श्री. र.ग. बोडू, कार्यासन अधिकारी (रोखशाख), 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच डॉ. सुदिन गायकवाड, उप सचिव ( रोखशाख व साखर) सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
०४. यासाठी येणारा खर्च सहकार विभागाच्या मागणी क्र. व्ही-२, ३४५१- सचिवालयीन आर्थिक 
सेवा (080) सचिवालय, (09) सचिवालयीन आर्थिक सेवा, (०१) (09) सचिवाळयीन आर्थिक सेवा 
(अनिवार्य (३४५१ ०३०४) २८- व्यावसायिक सेवा या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

०५. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला 
उपविभाग मधील अनुक्रमांक ४९ नियम क्र.१६६ -अ अन्वये प्रशासकीय विभागांना असलेल्या 
अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०६.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३११०३५३६२८०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK SAUNDAJI KAYANDE 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
AS H O K SA U N D AJ | 2.5.4.20=e8a 148f20ac4452cca38f82a2d8da98a25bcd6c0593b3c922 
fb9350133146d2a, postalCode=400032, 


street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=05aa2da5646942edaa700cf0373625004877939054fd 
e4112aea5cfdf5e9236d, ou=DESK C3, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, cn=ASHOK SAUNDAJI KAYANDE 
Date: 2019.03.31 10:38:14 +05'30° 


(अशोक कायंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्रधान महालेखाकार, (लेखापरीक्षा १/२), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०२१९/प्र.क्र.२८/३-स 


३. मा. प्रधान महालेखाकार Vaucher Level Computer Section (VLC), मुंबई 

४. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

६. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. अवर सचिव (अर्थसकंल्प), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय -२/ कराधान ३/ अर्थसंकल्प -३/ अर्थसंकल्प -१२)मंत्रालय, मुंबई 
१०. विधी व न्याय विभाग, ई- शाखा, मंत्रालय मुंबई 

११. अँड. विनीत बी. नाईक, (Special Counsel) , मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (३-स) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


